कृषि विभागातील कृषि आयुकतालयांतर्गत अस्थायी 
पद दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ 
पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्र.क्र.४४/१५-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
तारीख:- 39 मार्च, २०२३. 


वाचा - 
१) कृषि व पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२०८/प्रक्र.9२/१५-अे, दि. २२/०५/२००९. 
२) कृषिव पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्र.क्र.४४/१५-अ, दि.२७/०२/२०२३. 
3) वित्त विभाग, arm निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. ०८/०२/२०२३. 
४) कृषि आयुक्तालयाने पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०१३६-१४५-१५४/ प्रक्र.१/ 
२०२३-२४/आस्था-५ (निप/८६४६, दि.०८/०३/२०२३. 
शासन निर्णय- 


सन २०२३-२४ मध्ये कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍्तालयांतर्गत अस्थायी पदे 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
आता, संदर्भ क्र.४ अन्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय अधिनस्त सहसंचालक या अस्थायी पदास 
सन २०२३-२४ मध्ये दि.०१/०३/२०२३ पासून पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत कृषि 
आयुक्‍्तालयाव्दारे विनंती करण्यात आली आहे. अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील 
योजने अंतर्गत, स्तंभ we मधील १ अस्थायी पदास, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासननिर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समन्वय समितीची मान्यता घेण्याच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र योजना/लेखाशीर्ष स्थायी | सन 2022-23 मध्ये | एकूण 
पदे | चाळू ठेवावयाचे | मंजूर पद 
अस्थायी पद 
शिळा २ ३ FB 4 
- २४०१ पिक संवर्धन सहसंचालक 
००१ संचालन व प्रशासन (कृषि/अर्थ व 
वि सांख्यिकी) ति 
(00)(09) कृषि आयुक्‍तालय (२४०१ ०१३६) सांख्यिकी) 
१ 
एकूण 1 0| १ | १__| 
2. या पदासाठी येणारा खर्च उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखवण्यात यावा व सन २०२३-२४ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 
३. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनिप-२०१६/ प्र.क्र.०८/ १६/ 
आ.पु.क. दि.०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२३/प्र.क्र.४४/१५-ओ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१११४५३४११६०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2. 


20=36b60751d094e56d974e1 a44ec234c475fb0deSb35a79c1cf6 
9a588f212b260e, postalCode=400032, st: 


‘Mah. 
S A K H A R KA R ialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1C28D 
F723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
Date: 2023.04.11 15:00:24 +05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व विधानमंडळ सदस्य 

आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महालेखापाल, महाराष्ष्ट % (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
. सर्व संचालक 

. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

९. 


सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. सर्व उप कोषागार अधिकारी 

१२. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय ( विसु-१/व्यय-१) 

१४. कक्ष अधिकारी-१६ ए, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती/१५-अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


